राज्याच्या अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींकरीता 
नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विचासं-१११८/प्र.क्र.७९/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्र.विचास-१११८/प्र.क्र.9९/२८-अ, दि.८ मे,२०१८ 
२) उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. डीए/ एडीएम/४३४/२०१८, दि.२५/४/२०१८ चे पत्र 


शुध्दीपत्रक : 

उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मधील चौथ्या ओळीपासुन, “आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी उपरोक्त नमूद रु.२५.४२ कोटी अग्रिम देण्याची रक्‍कम उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय 
संचालक महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई यांच्याकडे धनादेशाव्दारे सुपुर्त करावी व 
त्यांच्या सदर रक्‍कम प्रचलित परकीय चलनातील दरानुसार लॉकहीड मार्टिन (सिर्कोस्की) या कंपनीस 
अदा करण्यात यावी.” 


याऐवजी 


“आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त नमूद रु.२५.४२ कोटी अग्निम देण्याची रक्‍कम 
प्रचलित परकीय चलनातील दरानुसार लॉकहीड मार्टिन (सिर्कोस्की) या कंपनीस अदा करण्याची 
कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी” असे वाचावे. 


६. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०१८०९०५११५१५१४९०७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandhya Ashok Bageshwar 
Government Of Maharashtra, 


Sandhya eae 


ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharash 


Ashok नाळ 
(सं.अ.बागेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
२. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.७९/२८-अ 


३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सिर्कोस्की इंटरनॅशनल ऑपरेशन, आयएनसी (लॉकहीड मार्टिन ची कंपनी) ६९०० मेन स्ट्रीट, 
पी.ओ.बॉक्स ९७२९ स्ट्रेटफोर्ड, कनेक्टीकट ०६६१५, यु.एस.ए. 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


